मौजे करोडी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाच्या परिसरात 
अतिरिक्त बांधकाम व पार्किंग होड बांधकामाच्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.१९४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १९ जानेवारी २०२४ 


वाचा :- 
परिवहन आयुक्‍्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- काईबां(२०)/१११६/न.क्र.०३ का- 
१०(१)/२०२३ जा.क्र.११६४३, दि.०४ ऑक्टोबर, 2023. 


प्रस्तावना :- 

मौजे करोडी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाच्या 
परिसरात अतिरिक्त बांधकाम व पार्किंग होड बांधकामासाठी एकूण रु.१३,९५,८२,०९७/- (अक्षरी रुपये तेरा 
कोटी पंच्यान्नव लाख ब्याऐंशी हजार GRA फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

उपर्निर्दिष्ट येथील परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार मौजे करोडी येथील प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाच्या परिसरात अतिरिक्त बांधकाम व पार्किंग होड 
बांधकामासाठी एकूण रु. रु.१३,९५,८२,०९७/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी पंच्यान्नव Gres Avail हजार 
सत्त्यात्रव फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील तपशिलाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. सदरील अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


मौजे करोडी येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाच्या 
परिसरात अतिरिक्त बांधकाम व पार्किंग होड बांधकाम करणे. 


Sr. Particulars of Scope Cost Rs. Total 
No. (Component 
Wise) 
A (a) ESSENTIAL ITEMS (Components ) 
Canteen Building (15 X18) Sqm. 9099000.00 
Toilet Block (5.50X9.00) (2 Nos) Sqm. 3336300.00 
Security Cabin (2.00 x2.50) (2 Nos) Sqm. 337000.00 
Total B.U.A.= 3666.87 Sub Total (1) | 12772300.00 


(b) Fuel Gas Pipeline | «OO | 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.१९४/परि-४, दिनांक : १९ जानेवारी २०२४ 


(c) Bio Digester | 0.00 | 
(d) Rain /Roof Water Harvesting | 0.00 _| 
(९) Solar Roof Top (MoU to be executed) | sO | 
(f) Ramp for Handicaps 500000.00 
(g) Furniture 38502150.00 39002150.00 
Sub Total (b+c+d+e+f+g) Sub Total (2) 
2 Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) 638615.00 
3 Electrification Internal 5% of (a) 638615.00 
External 6% of (a) 766338.00 
Electrical (Attached Seperately) 18797118.00 
Sub Total (3) | 20840686.00 
Sub Total (A) 72615136.00 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
(1) Compound Wall & Gate | «OO 
(1) C.C. Road 6 M. Wide 13200000.00 
(iii) C.C. Road 3 M. Wide 3000000.00 
(iv) Parking Shed 18992000.00 
(v) Retaining Wall | sO | 
(vi) Land Scaping | «OO | 
(vit) Soil Investigation & Detail Land Survey | «OO _| 
(viii) C.C. Road and C/D Works | «iO _| 
(ix) Dismentling | «iO | 
Sub Total (B) 35192000.00 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1. Underground Water Tank for R/W Harvesting | sO _| 
2.Water main Storage and pump house boer Well | 0.00 _| 
3. Air Conditioning | «iO 
4. Lifts | «OO _| 
5. AB Room Area lighting Pumps Generator | sO | 
6. CCTV | sO _| 
Sub Total (C) ति 
Project Cost P = (A)+(B)+(C) 107807136.00 
| D | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (a) 510892.00 
(ii) GST 18% on (P) 19405284.00 
(iii) Price Escalation 10% on (P) 10780714.00 
(iv) Labour Insurance Charges 1% on (P) 1078071.00 
Su 31774961.00 
TOTAL COST OF PROJECT 139582097.00 


३ 


एकूण रु.१३,९५,८२,०९७/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी पंच्यान्नव लाख ब्याएंशी हजार सत्त्यात्रव फक्त) 


सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


i. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घ्यावे. 


॥. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही - २०१३ 
/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 90.09.2098 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 


तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


॥. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या 


नियतव्ययामधून करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.१९४/परि-४, दिनांक : १९ जानेवारी २०२४ 


७. नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 


प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
४. सदर कामाची ई-निविदा करताना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी 
४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 


भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनातंर्गत) (०८)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ 
०८२३) मोठी बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासननिर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१),१३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व 
अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१,परिच्छेद 
क्र. १३४(२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४////.॥8॥8/859॥[॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०११९१२३०५७०९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
BHARAT vi 


2.5.4.20=adedcafle22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45a6b13 


0031dd33559, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

R A M C H A N D R A LA N G H | serialNumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B387403911C 
9F82C1EBF9BE2AB089, cn=BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
Date: 2024.01.19 12:30:10 +05'30' 


(भरत लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई /नागपूर 
४. प्रधान सचिव,गृह (परिवहन) विभाग,मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर 

९. जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर 

१०. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११, निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


